शासन शुध्दीपत्रक :- 


महापरिक्षा पोर्टल अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेत 
MAA बदल करुन सुधारीत कार्यपध्दतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान), 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : मातंस-२०२०/प्र.क्र.११/से-२/३९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी,२०२० 


वाचा:- शासन निर्णय क्रमांक : मातंस-२०२०/प्र.क्र.११/से-२/२९ 
दि.२०/०२/२०२० 


उपरोक्‍त वाचा येथील दि.२०/०२/२०२० च्या शासन निर्णयातील प्रस्तावनेतीलळ पहिल्या ओळीतील 
राज्यात शासनाचे सर्व प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयात गट-ब व गट-क वर्गीय 
च्या ऐवजी राज्यात शासनाचे सर्व प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयात गट-क व गट-ड वर्गीय 


असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२००२२४११५५३५५५११ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


प्रत :- 


Digitally signed by Swati Y Mhase Patil 
(01 Mah 


. 
Y M h DN: c=IN, o=Government arashtra, ou=DIT Department, 
W a | 7} a S e postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9198652167706abf15 1 5cbb7ffd9d0deBfofl 45686cf64167e880 
रश €92001565b4, 

serialNumber=6d0daab2ec5c2559c290466c40a15f81b5998842d90fd31 

P a t | | 81897af6d807¢49a, cn=Swati ४ Mhase Patil 
Date: 2020.02.24 11:57:57 +05'30" 


(स्वाती म्हसे-पाटील) भा.प्र.से. 
सह सचिव (माते, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री (माहिती तंत्रज्ञान) यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मुख्य सचिव, महराष्ट्र शासन. 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/विशेष सचिव/सचिव 


. प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
९. 


प्रधान सचिव विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


qo. सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 
११. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ कार्पोरेशन लि. मुंबई. 
१२. सर्व जिल्हाधिकारी/सर्व महानगरपालिका आयुक्‍्त/ सर्व जिल्हा परिषद/ नगर पालिका यांचे 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मातंस-२०२०/प्र.क्र.११/से-२/३९ 


१३. वित्त विभाग (व्यय-४), मंत्रालय, मंबई-३२. 

१४. महालेखापाल १/२ लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र, मुंबई 

५. महालेखापाल १/२ लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१६. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेख), महाराष्ट्र, मुंबई 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९. मुख्य परिचालन अधिकारी, महा ऑन लाईन, लिमीटेड, मुंबई 

२०. मुख्य परिचालन अधिकारी, सी.एम.एस.लि./मे.बेसीक्स लि./मे स्पॅन्को लि. 
२१. निवड नस्ती. 


-O 
lad 


पृष्ठ २ पैकी २ 


